मिरा-भाईदर महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवा 
प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१९ मधील 
लिपीक-टंकलेखक या पदाचे पदोन्नतीने भरावयाचे 
प्रमाण २५% ऐवजी ४०% करावयाच्या सुधारणेस 
शासन मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- मिभाम-११२२/प्र.क्र.८८/नवि-२८ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०५ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा:- १) मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. १०३, दि.३०.०१.२०१६. 
२) आयुक्त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. मनपा/आस्था/३५१०/२०२१-२२, 
दि.२८.०२.२०२२. 
3) आयुक्त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. मनपा/आस्था/८८६/२०२२-२३, 
दि.१८.०७.२०२२. 
४ नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. मिभाम-१११६/प्र.क्र.३५/१६/नवि-२८, 
दि.२८.०५.२०१९. 
५) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र. मिभाम-१११६/प्र.क्र.३५/नवि-२८, दि.२५.११.२०२१. 
६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१५/प्र.क्र.५७/२०१५/विसु-१, दि.१४.०१.२०१६. 
७) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.०६.०६.२०१७. 
८) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०२.२०१८. 
९) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२३.०१.२०२०. 


प्रस्तावना:- 


मिरा-भाईदर महानगरपालिकेच्या सुधारित सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम,२०१९ यांस 
संदर्भीय क्र. ४ च्या दि.२८.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सदर सेवाप्रवेश 
नियमात पदोन्नतीसाठी निम्न संवर्गातील सेवेची ५ वर्षाची अट आहे. राज्य शासनामध्ये साधारणत: 
पदोन्नतीसाठी पात्र होण्यासाठी निम्न संवर्गातील पदावर ३ वर्षे अनुभवाची अट आहे. त्यानुसार मिरा-भाईदर 
महानगरपालिकेच्या सुधारित सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१९ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन 
मिरा-भाईदर महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१९ चा सुधारित भाग 
नियमांस संदर्भ क्र. ५ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर अट बऱ्याच 
महानगरपालिकेच्या सेवाप्रवेश नियमात समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. 
२.  मिरा-भाईदर महानगरपालिकेच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये मंजूर केलेल्या लिपीक-टंकलेखक या 
पदावरील पदोन्नतीसाठी असलेले प्रमाण 24% ऐवजी ५०% अशी सुधारणा करण्याबाबत आयुकत, मिरा-भाईंदर 
महानगरपालिका यांनी संदर्भीय दि.२८.०२.२०२२ व दि.१८.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव शासनाकडे 
मान्यतेसाठी सादर केला होता. यासंदर्भात वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.१४.०१.२०१६ अन्वये गट-क मधील 
जास्तीत जास्त २५% पदे गट-ड मधील अर्हताप्राप्त कर्मचाऱ्यांमधून भरण्याची अट सुधारित करून ही मर्यादा 
५०% पर्यंत करण्यात आलेली आहे. 

तद्नंतर सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.०६.०६.२०१७ अन्वये, बृहन्मुंबई सोडून उर्वरित 
महाराष्ट्रातील शासकीय कार्यालयातील वर्ग-३ च्या कर्मचाऱ्यांबाबत सेवा प्रवेश नियम तयार करण्यात आले 
आहेत. त्यानुसार, तसेच, सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०२.२०१८ अन्वये बृहन्मुंबईतील 
शासकीय कार्यालयातील लिपीक-टंकलेखक, गट-क या पदासाठी सेवाप्रवेश नियम तयार करण्यात आले 


झासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-११२२/प्र.क्र.८८/नवि-२८ 


असून, या पदावर पदोन्नतीने, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्‍तीसह, नामनिर्देशनाने व वाहन चालकामधून 
कायमस्वरूपी बदलीने करावयाची नियुक्‍ती यांचे प्रमाण अनक्रमे ४०:५०:१० असे राहील, असे नमूद आहे. 

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमांमध्ये वर्ग-४ संवर्गातून, वर्ग-३ संवर्गात पदोन्नती 
देण्याचे प्रमाण २५% इतके निश्चित करण्यात आले होते. तथापि, शासनाकडील उपरोक्त तरतूदी पाहता, 
त्यानुसार, संदर्भीय दि.२८.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-२” मध्ये क्र. ८ वर लिपीक- 
टंकलेखक या नमूद पदांच्या नेमणूकीकरीता अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दतीसंदर्भात सुधारणा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन निर्णय:- 

संदर्भीय दि.२८.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-२” मधील क्र. ८ येथील लिपीक 
संवर्गाच्या अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दतीत, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ४५४, ४५५ 
व ४६५(१)(ल) अन्वये प्राप्त अधिकारात, मिरा-भाईदर महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे 
वर्गीकरण) नियम, २०१९ मध्ये मिरा-भाईदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील चतुर्थ श्रेणीतील पदावर 
किमान ३ वर्षाची सेवा पूर्ण झालेल्या व नामनिर्देशनासाठी विहीत केलेली स्तंभ ४ मधील, अर्हता धारण करणाऱ्या 
कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने, लिपीक-टंकलेखक (श्रेणी-३, प्रशासकीय सेवा) 
यामध्ये नियुक्ती करता येईल, ही अट ठेवण्यात येऊन, लिपीक-टंकलेखक पदासाठी सेवा प्रवेश नियमात, वर्ग- 
४ मधील कर्मचाऱ्यांमधून पदोन्नतीचे प्रमाण २५% ऐवजी ४०% करण्याबाबत सुधारणेस शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. लिपीक-टंकलेखक पदावरील पदोन्नतीसाठीच्या अर्हतेत सोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-२, अनुसूची- 
ब” अन्वये सुधारणेस मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. या नियमास “मिरा-भाईदर महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, 
२०१९” चा सुधारित भाग असे संबोधण्यात यावे. 
३. सदर सुधारित नियम, आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांनी तात्काळ शासन राजपत्रात 
प्रसिध्द करावेत. हे नियम शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 
४. या आदेशानुषंगीक सर्व सांविधानिक बाबींची पूर्तता आयुक्‍त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांनी 
करावयाची आहे. 
4. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१२०५१५२८५०६५२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने व|] शाहा 

PRATIBHA टा ae 


2.5.4.20=b693d975fffc642fe6b87c2ce9e1297fd1 eBbdadb459f8517 
5f159984ba680fd, postalCode=400032, st=M: 


lal 
DA026E85AESCBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE6 
EDSC1E54483490119EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 
Date: 2022.12.05 15:33:56 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-O 


मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
आयुक्‍त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका, जिल्हा ठाणे. 

प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (नवि-२८ ). 


खिळ 2. टे वटे 


oC 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-११२२/प्र.क्र.८८/नवि-२८ 


शा.नि.क्र.मिभाम-११९२२/प्र.क्र.८८/नवि-२८, दि. ०५ डिसेंबर, २०२२ सोबतचे “परिशिष्ट-२, 


चतुर्थ श्रेणीतील पदावर किमान ३ वर्षाची सेवा पूर्ण 
झालेल्या ब नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली 
अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 


अनुसूची-ब” 
अ.क्र. । पदनाम a | सद्याची तरतूद बक अर्हता व नेमणूकीच्या Te नेमणूकीची पध्दत व 
sok टक्‍्केवारी/नामनिर्देशन/ 
'पदोन्नतीकरीता 
प्रस्तावित सुधारणा 
Ea २ 3 v ष्‌ 
१ पीक- | नामनिर्देशन/ |।अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही | नामनिर्देशन/ 
टंकलेखक सरळसेवा- शाखेची पदवी. सरळसेवा-६०% 
(श्रेणी-३, ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति 
प्रशासकीय | 27% मिनिट वेगमर्यादेचे ब इंग्रजी टंकलेखनाचे 
सेवा) किमान ४० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे 
शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक 
टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
पदोन्नती-२५%॥। मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेव पदोन्नती-४०% 


KKKKKKKKKKKEKKK KEK KKKEKK KKK KKK KKK KKK KKK KKRKKRKKERKK ARK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


